संबोधी अकादमी, जि.परभणी संचलित संबोधी 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, जि.परभणी शाळेचे 
वाळूज, ता.गंगापूर, जि.औरंगाबाद येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३१८/प्र.क्र.४०६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ६ जुले, २०२० 


वाचा :- 
झालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 
संदर्भ - 9) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/कमवी-३/स्थलां/६७१/७२/ 
२०१८-१९, दिनांक २४ मे, २०१८ चे पत्र. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/औ/उमावि-३/२०१८-१९/ 
२७०, दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१९ चे पत्र. 

प्रस्तावना :- 

संबोधी अकादमी, जि.परभणी (अल्पसंख्यांक संस्था) संचलित संबोधी उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, जि.परभणी या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेचे, वाळूज, ता.गंगापूर, जि.औरंगाबाद 
येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाळेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेचे सध्याच्या अपुऱ्या इमारतीतून संस्थेला सिडकोकडून प्राप्त जागेवरील 
इमारतीत स्थलांतर प्रस्तावित आहे. सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी 
व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(१) शाळा स्थलांतर शुल्क रु.२०,०००/- चा भरणा विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचेकडे 
चलनाव्दारे करणे आवश्‍यक राहील. 
(२) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(३) स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असावी. तसेच सर्व पात्रताधारक 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या 
PARMA Tes होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर 
नोटरी केलेले शपथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार शाळेसाठी पक्की इमारत व सर्व भौतिक 
सुविधा आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे 
रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले शपथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ARI ३ ३१८/प्र.क्र.४०६/एसएम-१ 


(५) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 
(६) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(७) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(८) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट क्रमांक (१, (३) व (४) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही ४ आठवडयात 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०६१५२५५७७२२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


e e 
Pp fa V | Nn R a a fa mM Education and Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fa 


e€9227a3feaa541af10d1, 
M (1 Nn h e serialNumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670b5b 
a13f51213ad07 1acd53714a284, cn=Pravin Rajaram Mundhe 
Date: 2020.07.07 12:25:05 +05'30' 
(प्रविण मुंढे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक,औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, परभणी 
५. अध्यक्ष/ सचिव, संबोधी अकादमी, परभणी 
६. निवडनस्ती ( एसएम-१) 


०८ Av AD _O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


